प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य 


MD 57 hn. rel 


« 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२७९४१७२/२२७९३३४४ Email ID : akshata.desai@nic.in 
क्रमांक: प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/प्रशा-३ (98-3) दिनांक : १७ जानेवारी, २०२४. 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे), 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी 
संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण. 


संदर्भ :-१ 
Q 


3 
8 


सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दि. 23-08-2099 
सा.प्र.वि. अधिसूचना क्र. टीआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दि.०२-०२-२०२२ 
सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. यशदा-२०२१/प्र.क्र.४४/१२-अ, दि. २२-०९-२०२२ 
निबंधक तथा सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(TAH), पुणे यांचे क्र. रामेती/राप्रधो/नामनि/न.क्र.३५/२०२३, 

दि. ०९-०१-२०२४ रोजीचे पत्र. 


~ 


महोदय/महोदया, 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवड्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण संदर्भाधीन क्र. १ व 
३ येथील अनुक्रमे दि. 23-08-2099 व २२-०९-२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विहित केले 
आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विविध विभागात सरळसेवेने नियुक्‍त झाळेल्या सहायक कक्ष अधिकारी 
संवर्गाकरिता, पायाभूत प्रशिक्षण, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे 
या संस्थेमार्फत ऑफलाईन स्वरुपात प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) 
पुणे, सर्वे H. 9/9, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, पुणे -४१२१०५ येथे 
आयोजित करण्यात आले आहे. पायाभूत प्रशिक्षणाबाबतचा कालावधी व प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी 
निवड करण्यात आलेल्या ५० सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची माहिती सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे 
आहे :- 


अ.क्र प्रशिक्षणाचा कालावधी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आलेल्या 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची यादी 
१. | दि.२९-०१-२०२४ ते ०९-०२-२०२४ सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/प्रशा-३ (98-37) 


२. राज्य शासन सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व गतिमान प्रशासन 
होण्यासाठी राज्य प्रशिक्षण धोरण निश्चित केलेले आहे. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
देण्यात येत असून प्रशिक्षणासाठी निवड केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. तथापि 
या विभागाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, प्रशिक्षणासाठी निवड केलेल्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित 
मंत्रालयीन विभाग प्रशासकीय कारणास्तव प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करत नाही. परिणामी 
प्रशिक्षणासाठी निवड केलेल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी कर्मचारी प्रक्षिणासाठी हजर होतात. यास्तव 
प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आलेल्या सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांला प्रशासकीय कारणास्तव प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करणे शक्‍य नसल्यास संबंधित मंत्रालयीन विभागाने त्याऐवजी विभागातील अन्य 
कर्मचाऱ्यांची निवड विभागाच्या स्तरावर करावी व त्याबाबत या विभागास कळवावे (सदर प्रशिक्षण 
हे सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या कर्मचार्‍यांसाठी असल्याने ज्या कर्मचाऱ्यांला संबंधित विभाग 
प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करणार आहे, तो कर्मचारी सुध्दा सरळसेवेने नियुक्‍त झालेला कर्मचारी 
असायला हवा.) 

तसेच या विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि. २३-०९-२०११ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार व संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि. ०२-०२-२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार देण्यात 
आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात. तसेच निबंधक तथा सहाय्यक प्राध्यापक, 
प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे यांनी संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि. 
०९-०१-२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचना सोबतच्या परिशिष्ट "ब" प्रमाणे आहेत. सदर 
सूचनाही संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात व संबंधित सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी देखील त्याचे 
अवलोकन करावे. 
३. विभागातील जे सहायक कक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्तीने क्षेत्रिय कार्यालयात किंवा मंत्री 
आस्थापनेवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना 
विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 
४. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने 
तात्काळ प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षणार्थीनी मुंबई सी.एस.टी येथून रेल्वेने किंवा (दादर पोस्ट 
ऑफीस) येथून बसने प्रवास करावा. 
५. सोबतच्या परिशिष्ट “अ* मधील प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षणासाठी दिनांक २५-०१-२०२४ 
GA) रोजी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित 
विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. विभागाने कार्यमुक्त केल्याच्या आदेशाची 
एक प्रत सहाय्यक प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
(रामेती), पुणे यांना (ईमेल-1180प25(802111.०001) तसेच या कार्यासनास हार्ड कॉपी 
किंवा ईमेल- akshata.desai@nic.in या ई-मेल आयडी वर पाठविण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/प्रशा-३ (18-31) 


६. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०११७१६५६२२७१०७ हा आहे. सदर पत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
आपली विश्वासू, 


Digitally signed by AKSHATA KAMOSH DESAI 


सोबत :- परिशिष्ट “अ” व "ब Date: 2024.01.17 16:56:01 +05'30' 


(अक्षता देसाई) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 

१) निबंधक तथा सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
RAH), पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली) पुणे-आळंदी रोड, 
पुणे- ४१२१०५ 

२) अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे 

३) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संग्रहार्थ प्रा-३ (कार्यासन १४-अ) 


ष्य“ 


व्य 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/प्रशा-३ (18-31) 


परिशिष्ट- “अ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
पुणे या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) 
पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, 
पुणे -४१२१०५ येथे आयोजित पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी 


स्थळ 


दि. २९-०१-२०२४ ते 
दि. ०९-०२-२०२४ 


प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था (रामेती) पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकीर चौक, 
वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, 

पुणे -४१२१०५ 

दुरध्वनी क्रमांक ०२०-२५५३५७७१ 

ई-मेल:- rametipune5 @ gmail.com 


संपर्कासाठी दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी 
क्रमांक: 


प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशिक्षण संदर्भात किवा प्रशिक्षणाच्या 
ठिकाणी पोहचण्यास काही अडचण येत असेल तर त्यांनी 
सत्र सहायक श्री. SAT चोपडे (संपर्क भ्रमणध्वनी क्र. 
९५४५५०४९८४) यांच्याशी संपर्क करावा. 


प्रशिक्षणार्थी: सहायक कक्ष अधिकारी 


अ. | श्री/ | सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे | भ्रमणध्वनी क्र. सध्याचा विभाग 
क्र. | श्रीमती नांव 

Ea 2 3 8 दु 

se श्री अजित अवधुत शिदे ८६६८६४६६६८ | सामान्य प्रशासन विभाग 

२ श्री हर्षवर्धन जगन्नाथ माने ९८५०६९४९०२ 

3 | at नेमाजी श्रीराम देवणे ९७३०६१६२९८ 

४ श्री आकाडा अनंतराव सुरवसे ९९६०११११२७ 

५! श्री मयुरकुमार सुनिलभाई भामरे | ८६९३८३९००४ 

८१०४२७२१०१ 

६ | ait शुभम भिकारी पिंगळे ९४२१७३४३८० 

७ । श्रीमती | राणी बंडूराव शिदे ९६५७१३२४६७ 

८ | श्रीमती | वैशाली रामदास भोये ८५३०६८४४८० 

९ श्री सोमनाथ रामा ठोकळ ७३५०८९०८०८ । गृह विभाग 

| १० | ० श्री ललीत अविनाश दळवी ९००४४५५८८७ 

[ia] q | at अमोल ओमप्रकाश बाहेती ७३८७५६७८४७ 

१२ | श्री केदार गुलाब नांगरे ९५५२६७०७०१ 

१३ | श्रीमती | कोमल विजयकुमार चव्हाण । ७४९८४०२९१० 

१४ श्री राहुल बाळासाहेब फसले ८७९६१२७९३१ 

१५ | श्रीमती | भक्‍ती शिवाजी निकम ८८०५९५५५६९ । शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१६ | att Ie नवनाथ जाधव ९८५०४८५७३० नगर विकास विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/प्रशा-३ (18-31) 


अ. | श्री/ | सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांचे | भ्रमणध्वनी क्र. सध्याचा विभाग 

क्र. श्रीमती नांव 

१७ श्री अभिजीत पंढरीनाथ काळे ७८२१०७७९४९ 

१८ | श्रीमती | स्नेहल लक्ष्मण जाधव ९९७५४३७७३८ = | वित्त विभाग 

१९ | श्रीमती | कविता गोविदराव कापसे ८९८३५३७९८१ 

२० श्री अविनाश भिवाजी महारनवर । ७७३८२९८५०५ 

२१ श्री प्रवीणकुमार नामदेव फड ९०९६५१९६०६ 

२२ श्री गौरवकुमार घनऱ्याम दंदे ८१४९९१६८२५ 

23 श्री सचिन अशोक तहकिक ९६०४६५४१५७ विधि व न्याय विभाग 

२४ | श्रीमती | प्रियांका रामचंद्र शिदे ९८६७७९३७९८ 

२५ श्री किरण अनिल जम ९०४९८३०६४४ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

२६ | श्रीमती | स्नेहल मधुकर दांडगे ९८९०६६३८९७ 

२७ श्री संकेत बाबासाहेब गोरे ८७८८१५४७२१ । ग्रामविकास विभाग 

२८ | at कलिम महमद शेख ८९७५१६०६०८ 

२९ श्री राजीव रविद्र सावळकर ९९८७१८६८१७ । अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 

30 श्री प्रथमेश दत्तात्रय बाचल ७७९८७९६५८९ | विभाग 
९८३४४४५४९१ 

३१ श्री ATH प्रकाश कांबळे ९३७३३९०५३३ नियोजन विभाग 

32 श्री अजित महादेव कोले ७७७६८२७७५४ 

३३ | श्रीमती | राखी रविंद्र दळवी ८१०४२०९९१४ 

३४ श्री arnt शिवाजी गायकवाड ९३२५९१५१२० । सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 

३५ श्री गजेंद्र सुदामराव राठोड ९४०३३५७४९७ । संसदीय कार्य विभाग 
८६६९०२९६६० 

३६ | श्रीमती | दामिनी अनिल चौधरी ७०५८६७१४५२ । गृहनिर्माण विभाग 

३७ श्री आकाडा भिमराव मोरे ९०२८३६२१४७ । पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 

३८ | at अक्षय सुनिल मातंग ७३८५०२३१६९ | सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

३९ श्री अमोल लक्ष्मण गव्हाणे ९८२२५८१९३६ 

४० श्री निलेश महादेव पवार ९१६७६९३३५७ | वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 

४१ श्री अक्षय अशोकराव देशमुख ९४०४६५१८८७ — | आदिवासी विकास विभाग 

४२ श्री निखिल दिपक कांबळे ९७३०७७५४६५ 

४३ | श्रीमती | ऐश्वर्या संदीप सुर्व ७७३८२०५५८१ 

४४ श्री निखील नागनाथ भंडारे ९८६०२७९१६७ । सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

४५ श्री रोहित राजेंद्र खरे ९९२३७१०९२६ 

४६ श्री सौरभ जयवंतराव सोनवणे ७५८८८९१०७८ । Seq तंत्र शिक्षण विभाग 

४७ | श्रीमती | प्रणोती संजीवन मोहिते ९७६७४०८९६६ 

४८ | श्रीमती | स्मिता बाळासाहेब भोर ९६९९६८९४२३  । पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

४९ श्री मनोज मच्छिद्र चव्हाण ९८६०५३५०१३ | इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग 

yo | att संतोष भास्कर गायकवाड ९७६७८१५९१६ । दिव्यांग कल्याण विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.७७/प्रशा-३ (18-31) 


परिशिष्ट- “ब” 


निबंधक तथा सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
पुणे यांनी दि.०९-०१-२०२४ च्या पत्रान्वये प्रशिक्षणासंबंधी दिलेल्या सूचना. 


१. सदर प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थीनी एक दिवस अगोदर रात्री ८ वाजेपर्यंत किंवा प्रथम दिवशी 
म्हणजे सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित रहावे. एक दिवस अगोदर येणाऱ्या 
प्रशिक्षणार्थींची प्रशिक्षण स्थळी रात्रीच्या भोजनाची आणि निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

२. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णपणे निवासी स्वरुपाचा असून प्रशिक्षणार्थीसाठी चहा, नाष्टा आणि 
दुपारच्या व रात्रीच्या भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तसेच निवासाची देखील व्यवस्था 
करण्यात आली आहे. 

३. प्रशिक्षण कार्यक्रम हा सलग १२ दिवसांसाठी असणार आहे व त्यामध्ये कोणत्याही सुट्टीचा अंतर्भाव 
असणार नाही. 

४. प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षण कार्यक्रमास येताना इतर कोणत्याही नातेवाईकास सोबत आणू नये. 
प्रशिक्षण संस्थेमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात येणार नाही. 

५. प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षणादरम्यान आयोजित करण्यात येणारे सर्व सत्र, प्रात्याक्षिके, प्रशिक्षण सहली, 
ait आणि उदबोधक खेळ, Assignments यांना हजर रहाणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक सत्रामध्ये 
प्रशिक्षणार्थींची हजेरी घेण्यात येईल. 

६. प्रशिक्षणार्थीची दररोज सत्र सुरु होण्यापुर्वी प्रशिक्षण हॉलमध्ये वेळेत हजर राहणे आवश्‍यक आहे. 
७. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये दररोज सकाळी ७.०० ते ८.०० या वेळेत योगाचे आयोजन करण्यात येईल. 
योग प्रशिक्षणासाठी सर्व प्रशिक्षणार्थीनी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. तसेच योगाकरीता 
प्रशिक्षणार्थींनी आवश्‍यकतेनुसार सैळसर कपडे परिधान करावेत. 

८. प्रशिक्षणार्थीची प्रशिक्षणासाठी नोंदणी झाल्यानंतर परवानगी शिवाय गैरहजर/अनुपस्थित राहता 
येणार नाही. गैरहजर राहिल्यास त्या दिवसाच्या प्रशिक्षणाच्या खर्चापोटी नियमानुसार प्रशिक्षणार्थीकडून 
वसूल करण्यात येईल व तो प्रशासकीय कारवाईस पात्र असेल. 

९. सदर प्रशिक्षण अर्ध्यातून प्रशिक्षण सोडून गेल्यास त्यास प्रमाणपत्र मिळणार नाही. 

१०. प्रशिक्षणा दरम्यान प्रशिक्षणार्थींनी प्रशिक्षण संस्थेच्या सर्व नियमांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच कोणतेही गैरवर्तन करु नये, तसे आढळल्यास योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. 
११. प्रशिक्षणा वेळी प्रशिक्षणार्थी/ कर्मचारी यांचे भ्रमनध्वनी हे Switch Off करणे अनिवार्य आहे. 

१२. प्रशिक्षणा दरम्यान तंबाखु, गुटखा, मद्यसेवन, धुम्रपान यास सकत बंदी राहिल. वसतीगृहातील वस्तू 
व पदार्थ यांचे नुकसान केल्याचे आढळल्यास संबंधीताकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यात येईल. 
१३. सदर प्रशिक्षणा दरम्यान शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना शोभेळ असा पेहराव असावा. 


KKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


